गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा.क्र. प्रआ/६११६, दि.०४/११/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांनी सदर रस्ता 
GOAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
गडचिरोली यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, गडचिरोळी यांचा ठराव विचारात घेऊन गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोळी तालुक्‍यातील 
खालील इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 
दिभना अमिर्झा मौशिखांब रस्ता. | इतर जिल्हा | (०/०० ते १६/५००) | १६.५०० । प्रमुख जिल्हा 
(ता. गडचिरोली) मार्ग-७१ १६.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-५७ 
एकूण १६.५०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील, गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१३५५.९२० + १६.५००) 
म्हणजेच १३७२.४२० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.५०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (११५४.१००-१६.५००) म्हणजेच ११३७.६०० कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२९१७०१५९४०१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3021 bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f19aca6383a 1 2fedécff4 
849d78e224a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KAC H A R E serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCA0E9FOD 1 37FEABOB 
BCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, गडचिरोली. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 


प्रत - 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
2) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 
8) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


